जिल्हा कारागृहांतील बंद्यांच्या 
“औषधोपचारावरील खर्च” भागविण्याकरीता जुले 
२०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर पूरक 
मागणीची रक्‍कम सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षात 
खर्च करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.९९/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० /2093/ विनियम, भाग-२, 
दि. १७.०४.२०१५. 

२ अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, पुणे यांचे पत्र 

जा.क्र. अपोमसंवकामनि पुणे/ कक्ष क्र.८ पुरवणी मागणी/७३१४/२०२३, 


दि. २०.०६.२०२३. 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०२३/प्र.क्र. ४८/ अर्थ-३, 
दि. १६.०६.२०२३ 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०४२२/प्र.क्र.५०/तुरुंग-२, 
दि. २२.०८.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

कारागृहातील बंद्यांच्या आरोग्याची व औषधोपचाराची संपूर्ण जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची 
आहे. बंद्याच्या औषधोपचारावरील खर्च हा (५० इतर खर्च या उपलेखाशिर्षातुन केला जात असे. परंतु, 
संदर्भिय क्र.४ नुसार सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षामध्ये मागणी क्र. बी ५ , मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ 
(तुरुंग, २०५६००४४ (जिल्हा तुरुंग) या लेखाशिर्षाखाली कारागृहातील बंद्याच्या औषधोपचारावरील 
खर्च भागविण्याकरीता २१- पुरवठा व सामुग्री हे तपशिलवार उद्दीष्ट तयार करण्यात आले आहे. सदर 
उद्दीष्टाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये रु. १०००/- इतकी टोकन रक्कम अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे. 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक , कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


यांचेकडून रु. २,००,००,००० /- (रुपये दोन कोटी फक्त) इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र. २ नुसार शासनास प्राप्त झाला आहे. सन २०२३-२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात बाब क्र. २६ 
अन्वये सदर पुरवणी मागणी रक्‍कम मंजूर झाली आहे. वित्त विभागाने सदर पूरक मागणीद्वारे मंजूर रक्‍कम 
वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने , सदर पूरक मागणीची रक्‍कम खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.९९/तुरुंग-२ 
शासन निर्णय :- 


जिल्हा कारागृहांतील बंद्यांच्या “औषधोपचारावरील खर्च” भागविण्याकरीता जुले २०२३ च्या 
पावसाळी अधिवेशनात मंजूर पूरक मागणीची रक्‍कम रु. 2,00,00,000 /- (रुपये दोन कोटी फक्त) खर्च 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्यळेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग ( योजनेत्तर योजना - 
१०१) तुरुंग (००) , (००), (०२) जिल्हा तुरुंग (दत्तमत अनिवार्य) (२०५६ ००४४) अनिवार्य, २१- पुरवठा व 
सामग्री या लेखा शिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षात उपलबध करून देण्यात आलेल्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. सध्या सदर शिर्षाखाली मंजूर पूरक मागणीच्या ५०% निधी BEAMS प्रणालीवर 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या निधीचा विनियोग, ज्या प्रयोजनासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी करण्यात येत असल्याबाबत अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी खात्री करावी व सदरचा निधी दि. 
39.03.2028 पूर्वी खर्च करून, त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


8, उपरोक्त निधीची रक्‍कम आहरण व संवितरण करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५५/२०२२३/ व्यय-८, fe. 
०९.०८.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www..maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०८३०१५२७१५१८२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
S F F M A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c956 
TU S H A R 59ceb098e76eb25dd802b05 18e7d63, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SAWANT § घण 
(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
२.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
३. प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४.अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२३/प्र.क्र.९९/तुरुंग-२ 


७.संचालक लेखा व कोषागरे मुंबई, 

८. कारागृह उपमहानिरीक्षक , (दक्षिण विभाग/ पूर्व विभाग/ पश्चिम विभाग/मध्य विभाग), 
९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये, 

१०. वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई, 

११. उपसचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. उपसचिव ( तुरुंग), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.तुरुंग-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


